सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरणावर 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमयुपी-२०१९/प्र.क्र. ४५/नवि-१९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- १. नगर विकास विभाग, शासन अधिसूचना क्र. टिपीएस-१९९७/अनौ.संदर्भ/६६/प्र.क्र.८७/॥/९७/ 
नवि-१२, दि. २ मे, १९९८. 
२. अध्यक्ष, सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे 
क्र. प्रा-२१०४/१/२०१३, दि.१५ जानेवारी, २०१९ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ११३ च्या तरतुदीनुसार संदर्भाधीन 
दिनांक ०२ मे, १९९८ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी सिंधुदुर्गनगरी नवनगर 
विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. सदर प्राधिकरणासाठी जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी १० सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली असून, त्यामध्ये ८ शासकीय व २ अशासकीय 
सदस्यांचा समावेडा आहे. सदर समितीमध्ये २ अशासकीय सदस्यांची पदे रिक्‍त असून, रिक्‍त पदी अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
अध्यक्ष, सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडून प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव विचारात घेऊन सदर समितीमध्ये रिक्‍त सदस्यपदी खालील व्यक्तींची “अशासकीय सदस्य” 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव पत्ता पदनाम 
णि श्री. प्रभाकर विजयसिह सावंत रा. रानबांबुळी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग अशासकीय 
सदस्य 
२ | at. महेश ऊर्फ छोटू मधूकर पारकर | रा. ओरस, ता. कुडाळ, जि. सिधुदुर्ग STRATA 
सदस्य 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२७१७०३४७२४२५ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kailas Madhukar यपा 


a, 
न 2804d8f98c03e9a67 ca8eca6a02e7 eaab4bcc4a3d59dfce4 
#1¢7189ab74b085, 

erial 


Eaaval aa 
(कैलास बधान) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुपी-२०१९/प्र.क्र. ४५/नवि-१९ 


Cc 
a 


) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग तथा अध्यक्ष, सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण. 
) 

) 


(0, ८:८४ 


८) व्यवस्थापकीय संचालक, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
संचालक, नगररचना पुणे, 
१०) निवड नस्ती ( नवि-१९) 


me) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


